उच्च व da शिक्षण विभाग, 
मंत्रालयीन (खुद्द) आस्थापना. 
अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. इएसटी-४४२३/प्र.क्र.३४/आस्था-१. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २७मार्च, २०२३. 


संदर्भ:- १) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१०.०८.२०२१. 

२) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक : इएसटी-४४२०/प्र.क्र.४६/आस्था-१, 

दि. ०६.०९.२०२१. 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक:पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. , दिनांक २२.०२.२०२१ 
४ शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक:इएसटी-४४२२/प्र.क्र.५१/आस्था-१, 

दि. ०३.०३.२०२२ 
५) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक:पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. , दिनांक १८.०८.२०२२. 
६) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक:इएसटी-४४२२/प्र.क्र.५१/आस्था-१, 

दि. २२.०८.२०२२ 
७) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक:पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. , दिनांक ०८.०२.२०२३. 
८) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक:इएसटी-४४१६/प्र.क्र.9९/आस्था-१, 

दि. १२.०१.२०२३. 


प्रस्तावना : 

संदर्भ क्रमांक ५ येथील वित्त विभागाच्या दि.१८.०८.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार या 
विभागाच्या (खुद्द) आस्थापनेवरील १६ अस्थायी पदे आणि राष्ट्रीय सेवायोजना कक्षासाठी निर्माण करण्यात 
आलेली ९ अस्थायी पदे अशी एकूण २५ अस्थायी पदांना उपरोक्‍त संदर्भ क्र.६ येथील शासन निर्णयान्वये 
देण्यात आळेली मुदतवाढ दि.२८.०२.२०२३ A.A) रोजी संपुष्टात येत आहे. 

आता वित्त विभागाच्या दि.०८.०२.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये विभागातील अस्थायी पदांना संदर्भ 
क्र.9 अन्वये विभागातील दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना देण्यात 
आले आहेत. संदर्भाधीन अनुक्रमांक ८ येथील शासन निर्णयानुसार उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग (खुद्द) चा 
आकृतीबंध निश्चित झाला असून एकूण ११६ नियमित पदे व बाहययंत्रणेद्वारे घ्यावयाची १५ पदे मनुष्यबळ 
आकृतीबंधास मान्यता देण्यात आली आहे. या आढाव्यामध्ये लिपिक टंकलेखक संवर्गातील एकूण ३६ पदांपैकी 
४ स्थायी व २ अस्थायी अशी एकूण ६ पदे निरसित करण्यात आली. वाहन चालक व गट ड ची पदे मृत संवर्ग 
घोषित करण्यात आली आहेत. त्यानुषंगाने अस्थायी पदातील लिपिक टंकलेखक संवर्गाची २ पदे व मृत 
संवर्गातील रिक्‍त असलेले वाहन चालक १ पद व शिपाई १ पद निरसित करण्यात येत आहे. उच्च व तंत्र 
शिक्षण विभागाच्या मंत्रालयीन (Be) आस्थापनेवरील १४ अस्थायी पदे आणि राष्ट्रीय सेवायोजन कक्षासाठी 
निर्माण करण्यात आलेली ७ अस्थायी पदे अशा एकूण २१ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब विचाराधीन 
आहे. 


शासन निर्णय:- 

सोबतच्या सहपत्रात दर्शविलेली उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या मंत्राळयीन (We) आस्थापनेवरील १४ 
अस्थायी पदे आणि राष्ट्रीय सेवायोजना कक्षासाठी निर्माण करण्यात आलेली ७ अस्थायी पदे अशी एकूण २१ 
अस्थायी पदे दिनांक ०१.०३.२०२३ (म.पू.) पासून दिनांक ३१.०८.२०२३ (म.नं. पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास शासन 
मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी-४४२३/प्र.क्र.३४/आस्था-१ 


२. विभागाच्या मंत्रालयीन (ge) आस्थापनेवरील पदांसाठी होणारा खर्च "मागणी क्रमांक डब्ल्यू-६, 
२२५१-सेक्रेटरिएट-सामाजिक सेवा-०९०-सेक्रेटरीएट (०१)(०१), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग-०१-वेतन 
(दत्तमत)(२२५१ ०४०९)" या लेखा शीर्षाखाली व राष्ट्रीय सेवायोजन कक्षासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या 
पदांसाठी होणारा खर्च "मागणी क्रमांक डब्ल्यू-६, २२५१-सेक्रेटरिएट-सामाजिक सेवा-०९०-सेक्रेटरीएट, (०२) 
(राष्ट्रीय सेवा योजना ) (०३)(०१) राष्ट्रीय सेवा योजना-०१-वेतन (२२५१ ०६८८) (योजनेतर) (दत्तमत) (HS 
हिस्सा)", या लेखाशीर्षाखालील मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०८.०२.२०२३ 
अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांन्वये निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३२८१३४४२०१४०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, sila sical 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER 

P RATA P ‘AND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b0d6763338fc6cc4f7 cf07ca60db7 abc 1 cfac99c84ab1b5 
bfcOdae4609d63 1d0, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

PAN D U RA NG LU BAL serialNumber=AF6895C47A84066432F5BDD1F182B4163D880A 
‘C9BD8D24A 198FD0E7310BBEBS9, cn=PRATAP PANDURANG 
LUBAL 
Date: 2023.03.28 13:49:30 +05'30° 

(प्र. पां. लुबाळ) 
सहपत्र-प्रपत्र अवब उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. मा.मंत्री , उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण, मंत्रालय, मुंबई. 
३. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, (लेखा परीक्षा), मुंबई. 
४. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 
५. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
६. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
९. सचिव, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, क्रिडा व युवक कल्याण विभाग, भारत सरकार, नवी दिल्ली. 
१०. वित्त विभाग (आ.पु.क./व्यय-५/अर्थसं-८), मंत्रालय, मुंबई. 
११. नियोजन विभाग (१४७१/१४२७), मंत्रालय, मुंबई. 
१२. सर्व उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकरी, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. राज्य संपर्क अधिकारी व fears कार्य अधिकारी , राष्ट्रीय सेवा योजना (साशि-७),उच्च व तंत्र शिक्षण 
विभाग, धोबी तलाव, मुंबई. 
१४. निवड नस्ती, आस्था-१. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी-४४२३/प्र.क्र.३४/आस्था-१ 


प्रपत्र - अ 


उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग शासन निर्णय क्रमांक : ईएसटी ४४२३/प्र.क्र.३४/आस्था-९, दिनांक २७ मार्च, २०२३ चे सहपत्र. 


उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग (खुद्द) 


अ.क्र. | पदनाम क वेतनबँ पदे निर्माण केले श क्रमांक व feats पदे पुढे चालू ठेवण्याबाब 
संख्या काढलेले शेवटचे आदेशक्रमांक व 
दिनांक 
१ (ST सचिव | १ । एस-२५(७८८००-२०९२००) |।उवतंशिविक्रमांकइएसटी ४००२/१४-२००२/आस्था-१, दिनांक २१.१.२००२ 
(विधी) 
२ । अवर सचिव १ | एस-२३(६७७००-२०८७००) | शिक्षण व सेवायोजन विभाग क्रमांक ओ-४/३५२/तांशि-१, दिनांक २०.६.१९८४ 
१ । एस-२३(६७७००-२०८७००) । शिक्षण व सेवायोजन विभाग क्रमांक ओ-४/३५२/तांशि-१, दिनांक २०.६.१९८४ 
३ | उपसंचालक १ । एस-२०(५६१००-१७७५००) योजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : रासांसं-२०१२/प्रक्रर७८/का-१४१७, 
(सांख्यिको दि.११.१०.२०१२ 
सेवा) 
४ । कक्ष अधिव १ | एस-१७(४७६००-१५११००) | शिक्षण व सेवायोजन विभाग क्र. युओएन १०८५/विशि-३, दिनांक ७.१०.१९८५ | उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग शासन 
3 । एस-१७(४७६००-१५११००) |।उवतंशिवि क्रमांक संकोर्ण १०९३/७४४-९३/आस्था-१, दिनांक २७.८.१९९६ | निर्णय क्रमांक : ईएसटी 
४४२२/प्र.क्र.५१/ आस्था-९, 
५ | सहायक कक्ष ' १ । एस-१४(३८६००-१२२८००) । शिक्षण व युवक सेवा विभाग क्रमांक व्हीएससी १०७६/६३७१०/११, दिनांक दि.२२.०८.२०२२. 
अधिकारी २ । एस-१४(३८६००-१२२८००) । १४.४.१९७७ 
शिक्षण व सेवायोजन विभाग क्र. आरएसआय १४८०/४९८७/विशि-१, दिनांक 
१.१०.१९८१ 
६ | ear १ । एस-१४(३८६००-१२२८००) । शिक्षण व सेवायोजन विभाग क्र. युएसजी 400 2/¥ 683, विशि-३, दिनांक 
लघुलेखक २१.७.१९८२ 
७ । वाहन चालक १ । एस-६(१९९००-६३२००) शिक्षण बयुबक सेवा विभाग क्रमांक व्हीएससी १०७६/६३७१०/11 दिनांक 
१४.४.१९७७ 
टॅ 1. | १ । एस-३(१६६००-५२४००) शिक्षण व सेवायोयोजन विभाग क्र. इएसटी ४४७९/२७४१९५, दिनांक 
१.९.१९७९ 
एकूण पदे | ९४ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी-४४२३/प्र.क्र.३४/आस्था-१ 


प्रपत्र - ब 


उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग शासन निर्णय क्रमांक : ईएसटी ४४२३/प्र.क्र. ३४/आस्था-९, दिनांक २७ मार्च, २०२३ चे सहपत्र. 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग ( राष्ट्रीय सेवा योजना) 


अ.क्र. पदनाम पदां वेतनबँ पदे निर्माण केले T क्रमांक व दिनांक | पदे पुढे चालू ठेवण्याबाब् 
संख्या काढलेले शेवटचे 
आदेशक्रमांक व दिनांक 
१ । राज्य संपर्क अधिव g UGC Scale शि व सेयो विभाग शा.नि. क्र. एनएसएस 
१०८७/३८१-८७/सा-५, दिनांक १३.१०.१९८९ 
२ | सहायक लेखा अधिव g एस-१५(४१८००-१३२३००)  ।शिव सेयो विभाग शा.नि. क्र. एनएसएस उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
१०८७/३८१-८७/सा-५, दिनांक १३.१०.१९८९ शासन निर्णय 


३२ | सहायक कक्ष अधिव २ एस-१४(३८६००-१२२८००)  ।उवतंशिविभाग शा.न. क्र. एनएसएस क्रमांक : ईएसटी ४४२२/ 
१०९३/पदे/७-९३/साशि-७, दिनांक १६.१२.१९९४ । प्र.क्र.५१/ आस्था-९, 

४  । निम्नश्रेणी लघुलेखक g एस-१४(३८६००-१२२८००) |।उव तंशिविभाग शा.नि. क्र. एनएसएस दि.२२.०८.२०२२. 
१०९३/पदे/७-९३/साशि-७, दिनांक १६.१२.१९९४ 

५ | सांख्यिकी सहायक g TA-20(28 200-8 2300) शि व सेयो विभाग शा.नि. क्र. एनएसएस 
१०८७/३८१-८७/सा-५, दिनांक १३.१०.१९८९ 

द पोक-टंकलेखक 4 एस-६(१९९००-६३२००) शिव सेयो विभाग शा.नि. क्र. एनएसएस 
१०८७/३८१-८७/सा-५, दिनांक १३.१०.१९८९ 

एकूण प 1 ७ | 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


